शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार 
कल्याण निधीच्या विश्वस्त Perea (Trust) 
कार्यकारी मंडळाचे “७ आमंत्रित अशासकीय 
सदस्य व “८ निमंत्रित अशासकीय सदस्य” 
यांची नियुक्‍ती रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०२०/प्र.क्र.१४/३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-२७ जुले, २०२०. 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- मावज-२०१७/प्र.क्र.११/कार्या-३४ 


प्रस्तावना :- 

पत्रकारांना दुर्धर आजार, अपघात झाल्यास किंवा आकस्मिक मृत्यु झाल्यास त्यांना किंवा 
त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या “शंकरराव चव्हाण सुवर्ण 
महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीच्या” व्यवस्थापनासाठी विश्वस्त संस्थेच्या (Trust) कार्यकारी 
मंडळावर “७ आमंत्रित अशासकीय सदस्य” व “ ८ निमंत्रित अशासकीय सदस्य” यांची नियुक्‍ती 
संदर्भाधिन दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. या “७ आमंत्रित 
अशासकीय सदस्य” व “ ८ निमंत्रित अशासकीय सदस्य” यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

“STR चव्हाण सुवर्ण महोत्सी पत्रकार कल्याण निधीच्या” व्यवस्थापनासाठी विश्वस्त 
संस्थेच्या (1॥॥॥5) कार्यकारी मंडळावर संदर्भाधिन दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
करण्यात आलेल्या खालील “७ आमंत्रित अशासकीय सदस्य” व “८ निमंत्रित अशासकीय सदस्य” 
यांच्या नियुक्त्या या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत. 


| 9. | श्री.संदीप प्रधान दै.लोकमत, मुंबई 

२. । श्री.संदीप आचार्य दै.लोकसत्ता, मुंबई 

३. _ श्री.जयप्रकाश पवार दै.दिव्य मराठी नाशिक 

४. | श्री.अशोक चिंचोले दै.भुकंप, लातूर 

५. _ | श्री.अनिरुध्द पांडे दै.हितवाद,नागपूर 

६. श्री.गजानन जानभोर दै.लोकमत, नागपूर 

७. | श्री.अनिरुध्द पांडे दै.तरुण भारत, यवतमाळ 

८. | श्री.दिलीप सपाटे अध्यक्ष, मंत्रालय विधीमंडळ वार्ताहर संघ 
९. | श्री.सिध्दार्थ शर्मा अध्यक्ष, मराठी पत्रकार परिषद संघ 

| qo | श्री.शैलेझा शरद काळे अध्यक्ष, पुणे श्रमिक पत्रकार संघ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.१ 8/38 


| ११, | १. | श्री.प्रकाश बाबुराव कुलथे कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र संपादक परिषद, अहमदनगर 
१२. । श्री.ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी अध्यक्ष, नागपूर श्रमिक पत्रकार संघ 

१३. | श्री.विनोद जगदाळे प्रतिनिधी, इलेक्ट्रानिक माध्यमे पत्रकार संघटना 
१४. । श्री.प्रदिपकुमार मैत्र अध्यक्ष, महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ, नागपूर 

१५. । श्री.शैलेश नागवेकर अध्यक्ष, मुंबई स्पोर्टस जर्नलिस्ट असोसिएडान, मुंबई 


वरील सदस्यांची नियुक्‍ती शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून म्हणजे दिनांक १४ नोव्हेंबर, 
२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली असून त्यांची नियुक्‍ती दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०२० 
पर्यंत होती. 

सदर आदेश, “SHR चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीच्या” 
व्यवस्थापनासाठी विश्वस्त संस्थेच्या (Trust) HUN मंडळावर “७ आमंत्रित अशासकीय सदस्य” व 
“८ निमंत्रित अशासकीय सदस्य” यांच्या निदर्शनास आणावेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००७२८१२३२४२५००७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा Di 

Ramkisan 

Admit fea 

Narayanra पणा, 
f99ecOb0d9e613209e20e7a215f026da 
6875ae, cn=Ramkisan Ni ra 


0 Musale | ४४ 


le 
2020.07.30 13:35:14 +05'30' 


(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) सर्व सदस्य, विश्वस्त संस्था, 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

) सचिव (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मंत्राळय,मुंबई 
४) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मंत्रालय,मुंबई 

) सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई 

) मा.राज्यमंत्री, (मा. व ज.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

) स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/विधी व न्याय विभाग/ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग/सचिव, समाजकल्याण विभाग/सचिव, महिला व बालविकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

८) स्वीय सहायक, सह/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाक (मा.व ज.)/सार्वजनिक आरोग्य विभाग/गृह 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) धर्मादाय आयुक्त, वरळी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.१४/३४ 


qo) उपसंचालक (वृत्तशाखा) (प्रकाशने) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई यांजकडे 
प्रसिध्दीसाठी, 

११) उपसंचालक (माहिती) महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली, 

१२) सर्व उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई 

१३) सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्कमहासंचालनालय, 

१४) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेय), मुंबई/नागपूर 

१५) महालेखापाल, १/२, (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 

१६) अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
१८) निवड नस्ती (कार्यासन-३४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


